जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक 
०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ रोजीच्या एकत्रित 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ४१५/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- १० नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३२५/आस्था-४, दिनांक १७ 
ऑक्टोबर,२०२३ 
२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक विकास/कार्या-२/विआकों- 
२४०१३/(१४/१३/२०२३, डीईव्ही-ईएसटी दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ 


च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री.वैभव रमेठ चौधरी 


कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम), जिल्हा परिषद, पालघर यांच्या आक्षेपांची पुर्तता करता आलेले नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने श्री.वैभव रमेश चौधरी यांचे नाव 


पदवीकाधारक भाग-२ मधून बदलून पदवीधारक भाग-१ मध्ये टाकावे अशी दुरुस्ती करण्याची विनंती केली 


आहे. 


४. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपरोक्‍त परिच्छेद क्रमांक ३ 


प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत असून श्री.वैभव रमेश चौधरी , कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम ) , जिल्हा परिषद, 


पालघर यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक ९० अ ( भाग-१) येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ४१५/आस्था-४ 


षु. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३१११०१४२४०४७२२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA ISHWAR GIRI 


RAVI N [) RA DN: CN = RAVINDRA ISHWAR GIRI, CG = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.11.10 14:24:32 +05'30' 


(र.ई. गिरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 


३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 


संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच 
विभागीय आयुक्‍्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

अवर सचिव (आस्था-३ )/कक्ष अधिकारी ( आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चौथा 
मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई 


. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक 09.09.2022 व दि. 09.09.2023 रोजीच्या 
एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीच्या श्ुध्दीपत्रकाचे सहपत्र 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक | शैक्षणिक कनिष्ठ अभियंता | प्रवर्ग | व्यावसायिक RT 
परिषद पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
| २ ३ 8 4 द 9 ८ ९ 
भाग-१ पदवीधर 
९०अ श्री.व्ही.आर.चौधरी पालघर । 39-04-9923 । बीई ११-४-२०१२ । खुला उत्तीर्ण 


